सन २०१९-२० या वर्षात केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय 
शाश्वत शेती अभियानांतर्गत- वन शेती उप 
अभियान अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 
राबविण्यासाठी रु.११.७५ लक्ष निधी वितरित 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, Wa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-०८१९/ प्र.क्र.२०४ (भाग-२)/१४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुमात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १८ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- 

१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक: शाशोअ-२०१७/प्र.क्र.१२६/४अे, 
दि. ८ डिसेंबर, २०१७. 

२. सहायक आयुक्‍त (NRM) कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
क्र.७-०२/२०१९- NRM- SMAF, दि. २४ जून, २०१९. 

३. अवर सचिव, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.9-६/२०१७-सीसी, 
(४१००८), दि.१८ जुले, २०१९. 

४. आदिवासी विकास विभागाचा झासन निर्णय क्रमांक: बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.७/कार्यासन-६, 
दि. २९ ऑगस्ट, २०१९ 


प्रस्तावना: 


सन २०१७-१८ या वर्षापासून केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत- वन शोती उप 
अभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार उप-अभियानामध्ये केंद्र 
व राज्य हिळछ्याच्या निधीचे प्रमाण ६०: Yo असे आहे. सदर उप-अभियान राज्यात राबविण्यासाठी 
संदर्भाधीन दि. ८ डिसेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 

केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. २४ जुन, २०१९ च्या पत्रान्वये, सन २०१९-२० या वर्षासाठी एकूण 
रु.१३००.०४ लक्ष निधीच्या प्रकल्पास मान्यता देऊन सन २०१९-२० या प्रथम वर्षात रु.४९७.६२ लक्ष 
रकमेचा कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे. मंजुर प्रकल्पामध्ये लाभार्थी हिस्सा रु.६५०.०२ लक्ष 
असून अनुदानाचा हिस्सा रु.६५०.०२ लक्ष आहे. सन २०१९-२० च्या राबवावयाच्या मंजुर कार्यक्रमामध्ये 
लाभार्थी हिस्सा रु.२४८.८१ लक्ष असून अनुदानाची रक्‍कम रु.२४८.८१ लक्ष आहे. अनुदानाच्या रकमेमध्ये 
केंद्र हिस्सा रु.१४९.२९ लक्ष असून राज्य हिस्सा रु.९९.५२ लक्ष एवढा आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शादहोअ-०८१९/ प्र.क्र.२०४ (भाग-२)/ १४ओ 


सन २०१९-२० या वर्षात कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र शासनाने पहिल्या 
हप्त्याचा रु.७५ लक्ष निधी संदर्भाधीन दि.१८ जुले, २०१९ च्या पत्रान्वये वितरीत केला आहे. यामध्ये 
सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रु.५९.१० लक्ष, अनुसूचित जाती रु.८.८५ लक्ष व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा 
रु.७.०५ लक्ष एवढ्या रकमेचा समावेश आहे. त्यापैकी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा रु.७.०५ लक्ष व त्यास 
आवश्‍यक समरुप राज्य (IATA रु.४.७७० लक्ष असा एकूण रु.११.७५ लक्ष निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (805) वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय 

१. सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत- वन शेती उप अभियानांतर्गत “अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गासाठी” रु.११.७५ लक्ष (अक्षरी रूपये अकरा लाख पंचाहत्तर हजार फक्त) निधी आयुक्‍त 
(कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (805) वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधीचे केंद्र 
व राज्य हिळ्याचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे :- 


(रक्‍कम रु. लाख) 
अ.क्र योजनेचे नांव अनुसूचित जमाती प्रवर्ग 
केंद्र हिस्सा  राज्यहिस्सा | एकूणनिधी 
ण राष्ट्रीय शाश्वत शोती ७.०५ ४.७० ११.७५ 
अभियानांतर्गत- वन शोती उप 
अभियान 


२. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत वन शोती उप अभियान “अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गासाठी” वितरीत करण्यात आलेला केंद्र हिक्याचा रु.७.०५ लाख (अक्षरी :रुपये सात 
ORE पाच हजार फक्त) व राज्य RATA रु. ४.७० लाख (अक्षरी: रुपये चार लाख सत्तर हजार 
फक्त), असा एकूण रु. ११.७५ लाख (अक्षरी: रुपये अकरा लाख पंचाहत्तर हजार फक्त) निधी 
पुढील लेखाशीर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतूदीतून खर्ची टाकावा :- 


केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक-टी-५ मागणी क्रमांक-टी-५ 
२४०१,पीक संवर्धन, २४०१,पीक संवर्धन, 
७९६ जनजाती क्षेत्र उप योजना ७९६ जनजाती क्षेत्र उप योजना 


(09) (33) राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान- वन (०१) (३५) राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान- 
शोती उप- अभियान (कें.पु.यो.) (अजाऊयो)  ।वन शोती उप- अभियान (कें.पु.यो.) 

जत हा) (अजाऊयो) (राज्य हिस्सा-६०%) 
(२४०१८४२), ३३ अर्थसहाय्य, (२४०१५८५१),३३ अर्थसहाय्य, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शादहोअ-०८१९/ प्र.क्र.२०४ (भाग-२)/ १४ओ 


. सदर निधी फक्त अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता खर्च करण्यात यावा. 
. सदर निधी लाभार्थ्यांना PFMS प्रणालीद्वारे वितरीत होत असल्याची खातरजमा आयुक्त, कृषी 


यांनी करावी. 


. सदर निधी खर्च करताना वनशेती उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना, संदर्भाधीन दि.८ 


डिसेंबर, २०१७ चा शासन निर्णय व संदर्भाधीन केंद्र शासनाच्या दि.२४ जुन, २०१९ व दि.१८ 
जुले, २०१९ च्या पत्रातील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


. सदर निधी खर्च करताना तो विहित कार्यपध्दती अनुसरून, सर्व वित्तीय कायदे/ नियमांचे/ 


प्रक्रियेचे व वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची 
कार्यवाही अमंलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठल्याही शासन निर्णयाचा 
वा परिपत्रकाचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय 
कार्यालयाची राहील. 


. सदर निधी, केंद्र शासनाने दि.२४ जुन, २०१९ च्या पत्रान्वये कळविलेल्या उप अभियानांतर्गत 


चालू वर्षासाठी मंजूर वार्षिक आराखड्यानुसार अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी याच वर्षात खर्च 
होईल याची दक्षता घ्यावी. 


. सदर निधीचे जिल्हा निहाय वितरण करण्यास तसेच खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आयुक्त, 


कृषी यांना राज्य नियंत्रक म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, सदर निधीचे आहरण व 
संवितरण करणेसाठी विविध स्तरावरील अधिकाऱ्यांना पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
| आयुक्तालय ।आयुक्त (कृषी), कृषी सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषी 
स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. | जिल्हा स्तर | संबंधित जिल्हा अधिक्षक | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी 
कृषी अधिकारी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


, सदर शासन निर्ण वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 


दि.१ एप्रिल,२०१९ च्या शासन परिपत्रकातील अटींच्या पालनेच्या अधीन राहून व सदर 
परिपत्रकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व आदिवासी विकास 
विभागाने संदर्भाधीन दि.२९ ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शादहोअ-०८१९/ प्र.क्र.२०४ (भाग-२)/ १४ओ 


१०.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"///.॥8॥8॥/99॥॥॥9.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१८१२३०३८३९०१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


५ h ri ka nt ao a o= aoa ment Of Mah. ht ture And 


ICods 10032, st: ht 
b93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b 1 bee fff 


20=: 
62085c34db6bfc 


I ber=d8d' f20d लीत: f 
Chandrakant Andge ५५ डा” 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. आदिवासी आयुकत, नाशिक. 

७. कुलगुरू, कृषी विद्यापीठे (सर्व ) 

८. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

९. सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य, द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

१०.सर्व संचालक / सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 

११.विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी 

१२. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

१३.महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता) 

१४.महालेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखापरिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई-४०००२० 

१५.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६.वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) / मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१७.मा. राज्यमंत्री ( कृषि व फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव 

१८. मा. मंत्री ( कृषि/फलोत्पादन ) यांचे खाजगी सचिव 

१९.निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


